खरीप हंगाम-२०२३ मधील दुष्काळामुळे 
झालेल्या शोेतीपिकांच्या नुकसानीकरिता 
बाधित शेतकऱ्यांना निविष्ठा अनुदान 
देण्यासाठी निधी वितरीत करण्यास मान्यता 
देणेबाबत... 
महाराष्ट्र शासन 
महसुल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : एसीवाय-२०२३/प्र.क्र.५८/म-७ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : २९ फेब्रुवारी, २०२४. 


वाचा :- 

१) शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, क्र. संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.६७/म-११,दि.२४.०१.२०२३ 

शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग क्र.सीएलळएस-२०२३/प्र.क्र.३४९/म-३, दि.२७.०३.२०२३ 

शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, क्र. सीएळएस-२०२३/प्र.क्र.१९३/म-३,दि.३.१०.२०२३, 

दि.३०.११.२०२३ व दि.२४.०१.२०२४. 

शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग क्र. एससीवाय-२०२३/प्र.क्र.३७/म-७, दि.३१.१०.२०२३. 

शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग क्र. सीएलएस-२०२३/प्र.क्र.१६८/म-३, दि.०९.११.२०२३. 

विभागीय आयुक्‍त, नाशिक यांचे पत्र क्र.मशा/कार्या/२/नै.आ./२०२३/ज-३जा.क्र.८/२०२४ 

दि.१२.०१.२०२४ 

विभागीय आयुक्‍त, नाशिक यांचे पत्र क्र.मशा/कार्या/२/नै.आ./२०२३/ज-३जा.क्र.१३/२०२४ 

दि.२५.०१.२०२४ 

विभागीय आयुक्‍त, नाशिक यांचे पत्र क्र.मशा/कार्या/२/नै.आ./२०२३/ज-३जा.क्र.२०,२२/२०२४ 

दि.०२.०२.२०२४ 

विभागीय आयुक्त, अमरावती यांचे पत्र क्र.उपआ/नेआ/पुनर्व/मस/कावि-१८/२०२४, 

दि.१४.०२.२०२४ 

१०) विभागीय आयुक्‍त, छ.संभाजीनगर यांचे पत्र क्र.२०२४/मशाका/नेआ/ कावि-२०, 
दि.१४.०२.२०२४ 

११) विभागीय आयुक्त, पुणे यांचे पत्र क्र.मह-३/नेआ/कावि/२०७/२०२३, दि.२२.०२.२०२४. 


cS oo Sees oo See 


& 


<o 


प्रस्तावना: 

अतिवृष्टी, पूर व चक्रीवादळ या सारख्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतीपिकांचे नुकसान झाल्यास 
पुढील हंगामामध्ये उपयोगी पडावे याकरिता शेतकऱ्यांना एका हंगामात एक वेळेस याप्रमाणे राज्य 
आपत्ती प्रतिसाद निधीमधून विहित दराने निविष्ठा अनुदान (Input subsidy) स्वरूपात मदत देण्यात 
येते. तसेच, राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या इतर मान्य बाबींकरिता देखील विहित दराने मदत देण्यात 
येते. शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग दि.२७.०३.२०२३ अन्वये राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीचे 
निकष व दर विहित करण्यात आले आहेत. वर नमूद क्र.५ येथील दि.०९.११.२०२३ च्या शासन 
निर्णयानुसार जून ते ऑक्टोबर, २०२३ या कालावधीतील नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या शेतीपिकांच्या 
नुकसानीकरिता 2 ऐवजी ३ हेक्टरपर्यंत मदत अनुज्ञेय करण्यात आली आहे. दुष्काळ व्यवस्थापन 


शासन निर्णय क्रमांकः एसीवाय-२०२३/प्र.क्र.५८/म-७ 


संहिता २०१६ मधील तरतूदी विचारात घेवून जिल्हास्तरावर तालुकानिहाय दुष्काळाचे मुल्यांकन 
करण्याबाबत शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग क्र.संकिर्ण-२०१७/प्र.क्र.१७३/२०१७/म-७, 
दि.०७.१०.२०१७ व दि.२८.६.२०१८ अन्वये सुधारित निकष व कार्यपध्दती विहित करण्यात आली 
आहे.त्यामधील तरतुदीनुसार वर अनुक्रमांक ४ येथे नमूद दि.३१.१०.२०२३ च्या शासन निर्णयान्वये 
राज्यातील ४० तालुक्यांमध्ये खरीप २०२३ हंगामाकरिता दुष्काळ जाहिर करण्यात आलेला आहे. या 
शासन निर्णयाच्या परिच्छेद ४ मधील तरतूदीनुसार सदर तालुक्‍यातील खातेदारांना कृषि विषयक 
मदतीसाठी निविष्ठा अनुदान अनुज्ञेय करण्यात आले आहे. त्याप्रमाणे दुष्काळ घोषित केलेल्या ४० 
तालुक्यांमधील खातेदारांना कृषि विषयक मदतीसाठी निविष्ठा अनुदान वाटप करण्याकरिता ३३ 
टक्केपेक्षा अधिक नुकसान झालेल्या बाधित शेतकऱ्यांना राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या दराने ३ 
हेक्‍टर मर्यादेत निधी मागणीचा प्रस्ताव शासनास सादर करण्याच्या सूचना विभागीय आयुक्त, पुणे, 
नाशिक, छ.संभाजीनगर व अमरावती यांना देण्यात आल्या होत्या. खरीप हंगाम-२०२३ मधील ४० 
तालुक्यांमध्ये दुष्काळामुळे झालेल्या शोतिपिकांच्या नुकसानीकरिता वर नमूद अ.क्र.६ ते ११ येथील 
पत्रांव्दारे विभागीय आयुक्‍त यांचेकडून निधी मागणीचे प्रस्ताव शासनास प्राप्त झालेले आहेत. 


शासन निर्णय: 

खरीप हंगाम-२०२३ करिता दुष्काळ जाहिर केलेल्या vo तालुक्यांमधील खातेदारांना कृषि 
विषयक मदतीसाठी निविष्ठा अनुदान वाटप करण्याकरिता वर नमूद क्र.२ येथील शासन निर्णयान्वये 
निश्चित केलेल्या दरानुसार राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीमधून तसेच राज्य शासनाच्या निधीमधून एकूण 
रु.२४४३२२.७१ लक्ष (अक्षरी रुपये दोन हजार Tal त्रेचाळीस कोटी बावीस लक्ष एकाहत्तर हजार 
फक्त) इतका निधी वितरीत करण्यास झासनाची मंजूरी देण्यात येत आहे. 


२. या झासन निर्णयासोबत जोडलेल्या प्रपत्रात लेखाशीर्षनिहाय दर्शविल्याप्रमाणे वर अ.क्र.१ येथे 
नमूद शासन निर्णय दि.२४.०१.२०२३ अन्वये सूचित केल्यानुसार आवश्‍यकतेनुसार पुर्नविनियोजनाव्दारे 
अथवा अन्यथा तरतुद उपलब्ध करुन घेऊन कार्यासन म-११ यांनी हा निधी वितरित करावा. सर्व 
जिल्हाधिकारी यांनी वर अ.क्र.१ येथे नमूद दि.२४.०१.२०२३ अन्वये सूचित केल्यानुसार या 
प्रस्तावाअंतर्गत असलेल्या सर्व लाभार्थ्याची माहिती विहित नमुन्यात तयार करुन ती संगणकीय 
प्रणालीवर भरावी. ही कार्यवाही एक महिन्याच्या आत पूर्ण करावी. ही माहिती भरतांना खालील बाबी 
विचारात घ्याव्यात. - 

आओ एका हंगामात एक वेळेस याप्रमाणे राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीमधून विहित दराने मदत देण्यात 
येत असल्याची खात्री करावी. 

ब) तसेच, सन- २०२३ च्या पावसाळी हंगामामध्ये यापूर्वी अतिवृष्टी व व पूर यामुळे झालेल्या ज्या 
शेतीपिकांच्या नुकसानीकरिता मदत दिली आहे त्याच क्षेत्रातील त्याच शोतीपिकांच्या नुकसानीकरिता 
या शासन निर्णयाद्दारे पुन्हा मदत अनुज्ञेय नाही. त्यामुळे व्दिरुक्ती होणार नाही याची खात्री करण्यात 
यावी. 

क) शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग दि.२७.०३.२०२३ व दि.०९.११.२०२३ नुसार जिरायत पिके, 
बागायत पिके व बहुवार्षिक पिकांच्या नुकसानीसाठी मदतीच्या विहित दरानुसार पावसाळी हंगाम- 
२०२३ मध्ये सर्व प्रकारच्या नैसर्गिक आपत्तीमध्ये जास्तीत जास्त ३ हेक्टरच्या मर्यादेत असल्याची 
खातरजमा करण्यात यावी. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एसीवाय-२०२३/प्र.क्र.५८/म-७ 


३. वरील निधी खर्च करताना संदर्भाधीन सर्व शासन निर्णयातील सुचनांचे व निकषांचे 
काटेकोरपणे पालन करण्यात यावे. ज्या प्रयोजनासाठी निधी मंजूर करण्यात आला आहे त्याच 
प्रयोजनासाठी सदर निधी खर्च करण्यात यावा. ही मदत देताना केंद्र /राज्य शासनाने चक्रीवादळ, पूर 
इत्यादी नैसर्गिक आपत्तीकरिता विहित केलेल्या अटी व शार्तींची पूर्तता होत असल्याची खात्री सर्व 
संबंधितांनी करावी. 


४. लाभार्थ्याना मदत वाटपाची कार्यवाही पुर्ण झाल्यानंतर लाभार्थ्यांची यादी व मदतीचा तपशील 
जिल्ह्यांच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात यावा. या आदेझाव्दारे तसेच यापूर्वी वेळोवेळी निर्गमित 
केलेल्या आदेशाव्दारे नैसर्गिक आपत्तीमध्ये stair दिलेला मदतीचा निधी बँकांनी कर्ज खात्यात 
अथवा अन्यथा वसुलीसाठी वळती करु नये याकरिता जिल्हाधिकारी यांनी सर्व बँकांना आवश्‍यक त्या 
सूचना निर्गमित कराव्यात. या सर्व सूचनांची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी संबंधित 
जिल्हाधिकारी यांची राहील. 


५. सदर निधीतून करण्यात येत असलेल्या खर्चाचे लेखे निधी आंहरित करण्यात येणाऱ्या 
कार्यालयाच्या स्तरावर ठेवण्यात यावे व करण्यात आलेल्या खर्चाचा कोषागार कार्यालये व 
महालेखापाल कार्यालयाशी त्रैमासिक ताळमेळ घेण्यात यावा. राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीमधून तसेच 
राज्य शासनाच्या निधीमधून उपलब्ध करून दिलेला उपरोक्त निधी खर्ची पडल्यानंतर तातडीने 
निधीची उपयोगिता प्रमाणपत्रे संबंधितांकडून प्राप्त करून घेवून एकत्रितरित्या शासनास सादर 
करण्याची जबाबदारी विभागीय आयुक्‍त यांची राहील. 


६. वरील प्रयोजनासाठी प्रधान लेखाशीर्ष २२४५ - नैसर्गिक आपत्तीच्या निवारणासाठी अर्थसहाय, 
०१ अवर्षण इत्यादी अंतर्गत सोबतच्या विवरणपत्रात दर्शविलेल्या लेखाशिर्षाखाली उपलब्ध होणाऱ्या 
निधीमधून खर्च करण्यात यावा. 


७. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२४०२२९१३५७३२५५१९ असा आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


Digitally signed by SANJAY AUDUMBAR DHARURKAR 


DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=RELIEF AND 
SA N J AY A U D ) U M BA R REHABILITATION DEPARTMENT, 


2.5.4.20=637145fd393d6d5c7 13e94e6da7bc6bee2301 1448b7fc64d 
htra, 


138630b9c76ae7a2, postalCode=400032, st=Maharashti 

D H A R U R KA R serialNumber=FCF7172A73579B34FA622983D8FB647780FBEF 1 D3 
5A1CA975955EB9193F3F800, cn=SANJAY AUDUMBAR DHARURKAR 
Date: 2024.02.29 16:00:48 +05'30' 


(संजय औ. धारूरकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव,मंत्रालय,मुंबई, 
२. मा.उपमुख्यमंत्री (गृह) यांचे सचिव,मंत्राळय,मुंबई 
३. मा.उपमुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन) यांचे सचिव,मंत्रालय,मुंबई 
४. मा. विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद/विधानसभा, महाराष्ट्र विधानभवन,मुंबई 
५. मा. मंत्री (मदत, पुनर्वसन व आपत्ती व्यवस्थापन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
६. विधानमंडळाचे सर्व सन्माननीय सदस्य, 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः एसीवाय-२०२३/प्र.क्र.५८/म-७ 


७. अपर मुख्य सचिव (वित्त), मंत्रालय,मुंबई, 

८. सर्व विभागीय आयुक्‍त 

९. आयुक्त, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

१०.वित्तिय सल्लागार व सहसचिव,मदत व पुनर्वसन प्रभाग,मंत्राळय,मुंबई 
११.सर्व संबंधित जिल्हाधिकारी 

१२.महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) १/२, महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर, 
१३.महालेखापाल (लेखा परिक्षा) १/२,महाराष्ट्र,मुंबई/नागपूर, 
१४.संचालक, ळेखा व कोषागारे ,मुंबई 

१५.सर्व संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी 

१६.कार्यासन अधिकारी (म-११/म-३/ब-१), महसूल व वन विभाग,मंत्रालय,मुंबई 
१७.वित्त विभाग (कार्यासन व्यय-९/अर्थ-६),मंत्रालय,मुंबई 

१८. निवड नस्ती (कार्यासन/ म-७) 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


शासन निणेय, महसूल व वन विभाग क्र.एससीवाय -२०२३/प्र.क्र.५८/म-७, दि. २९ फेब्रुवारी, २०२४ सोबतचे प्रपत्र 
खरीप - २०२३ हंगामामधील दुष्काळामुळे झालेल्या शेतीपिकांच्या नुकसानीकरिता वितरित करावयाच्या निधीचा लेखाशिर्षनिहाय तपशिल 


२ हे. मर्यादेत (२२४५ २४३४)निधी (रु. लक्ष) 


एकूण निघी (रु. लक्ष) 
डि डि बागायत | गणपत | 


मालेगाव १०१९१२ ९८५५२.०७ |__९००__ | ८२४३.६२ १०६७९५.६९ ५८३४.३५ |__०००__ | ६५६६.२० ८३७६.९३ | ose | १८५४.८१ १०२३१.७४ | ose | १०८९२.३३ 


सिन्नर ८५८६५ ७१२५८.९९ ६५.३२ ७६१७३.७१ ७३४१.४९ 3 |__०००__| ७६९९.७९ ६०५७.०१ १४.७० ६८९६.११ | ooo | 0429.04 


येवला ६३८९८ ६८९२७.६६ ko [ eco | ६८९२७.६६ ५५७९.३७ [ oc | ka ५५७९.३७ ५८५८.८५ | occ | [occ | ५८५८.८५ [| 200 | [eee] 8333.90 
एकूण नाशिक २५१६७५ | २३८७३८.७२ | ४८४९.४० ८३०८.९४ २५१८९७.०६ १८७५५.२१ १९८४५.३६ २०२९२.७९ १८६९.५१ २२९८६.७० १५९४.१९ १८१९.७७ २४८०६.४७ 


धुळे शिंदखेडा ६२८९९.६० ९४४.२४ ६४२१५.६५ ३३६०५.०९ ६७४.६६ ३४६६२.१२ ५३४६.४७ १६०.५२ ५५९०.६४ २८५६.४३ ११४.६९ ३०५७.१६ ८६४७.८० 


नंदुरबार ।|नंदुरबार ३९८७२.०९ ४६६०.४६ [ occ | ४४५३२.५५ २४६७८.६१ ३५६६.६५ [| 3° | २८२४५.२६ ३३८९.१३ ७९२.२८ |__०.००__| ४१८१.४१ २०९७.६८ ६०६.३३ [eve | २७०४.०१ ६८८५.४२ 


जळगांव | चाळीसगाव २०७३३.४० | ४६०२०.६० ३९९२.०३ ७०७४६.०३ ५६९१.८८ १२४७६.६४ १०२६.२९ १९१९४.८१ १७६२.३४ ७८२३.५० १०४८४.०५ धेट३-८१ 4155: २८३५.७५ १३३१९.८० 


एकूण नाशिक विभाग ४५४८९६ | ३६२२४३.८१ | ५६४७४.७ १२६७२.७८ ४३१३९१.२९ ८२७३०.७९ १७०७६.२५ २१४०.५१ १०१९४७.५५ ४३२४२.८० ७०३२.१२ २९०२.९६ १०४१६.६९ 
बुलढाणा ३९६४८.५६ ४०१२८.७६ १७७५९.७९ १७८२८.६९ ३३७०.१३ ३४६३.०२ १५०९.५८ १५२२.७६ ४९८५.७८ 
४१८०९.८७ [| 200 | [ eco | ४१८०९.८७ १४०११.०५ [occ | १४०११.०५ ३५५३.८४ | ०.०० | [occ | 3443.08 9980.88 [| 220 | न ११९०.९४ ४७४४.७८ 
एकूण बुलढाण १२५९२८ ८१४५८.४३ ८१९३८.६३ ३१७७०.८४ ३१८३९.७४ ६९२३.९७ ७०१६.८६ २७००.५२ २७१३.७० ९७३०.५६ 
१२५९२८ ८१४५८.४३ ८१९३८.६३ ३१७७०.८४ ३१८३९.७४ ६९२३.९७ ७०१६.८६ २७००.५२ २७१३.७० ९७३०.५६ 
Bw. .सं* १०२५१५ ६७४५४.०० २७५१.९० ८३८५.१४ ७८५९१.०४ १०१६.०० |__0.०० | | 020 | १०१६.०० ५७३३.५९ १८८६.६६ ८०८८.०७ | ee | [| 222 | ८६.३६ ८१७४.४३ 
संभाजीनगर |सोयगाव | ३३८१८ २८८२७.२२ [eco | ५४८.०४ २९३७५.२६ १०८४५.५३ [ onc | ११२२७.२६ २४५०.३१ [occ | 923.39 2403.82 [| 200 | १००७.७६ ३५८१.३८ 
एकूण छ. संभाजीनगर जिल्हा १३६३३३ ९६२८१.२२ २७५१.९० ८९३३.१८ १०७९६६.३० ११८६१.५३ | oc | १२२४३.२६ ८१८३.९० २००९.९७ १०६६१.६९ १००८.२३ | 2.20 | १०९४.१२ ११७५५.८१ 
१०९६८० ७९७७९.४३ १७२४.९१ ५४३.०० ८२०४७.३४ २२७५९.१४ [| o20 | 3360.99 ६७८१.२५ १२२.१८ ७१९६.६६ १९३४.५३ [| 222 | 2038.88 8233.34 
जालना ९१४५२ ६६४९५.५५ १३७.०० ४८४८.३१ ७१४८०.८६ ८४५१.२३ १८५०.०० १०३५४.२३ ५६५२.१२ १०९०.८७ ६७६६.२८ ७१८.३५ ११४३.६१ ७९०९.९० 
बदनापूर ४९५१० ५२५२०.०० |__०.००__| २०५०.०० ५४५७०.०० ३१२०.०० [onc | [ove | 3920.00 ४४६४.२० [occ | ४६१.२५ ४९२५.४५ २६५.२० [200 | [eve | २६५.२० ५१९०.६५ 
अबड ९७७२८ ७४१६५.०० २९१.०० १६१३६.०० ९०५९२.०० ८२३९.०० १७९४.०० १००७२.०० ६३०४.०३ ३६३०.६० ९९८४.१० ७००.३२ १११०.६० ११०९४.६९ 
५८८४८ ४२७४५.१५ |__०.०० | ३०७.४१ ४३०५२.५६ १२८३०.४९ [ occ | ka १२८३०.४९ ३६३३.३४ | ०.०० | ६९.१७ ३७०२.५१ १०९०.५९ [| 220 | शिळी १०९०.५९ ४७९३.१० 
एकूण जालना १५६५७६ ३१५७०५.१३ २१५२.९१ २३८८४.७२ ३४१७४२.७६ ५५३९९.८६ ३६४४.०० ५९७३६.८३ २६८३४.९४ ५३७४.०६ ३२५७४.९९ ४७०८.९९ ५६४६.६९ ३८२२१.६९ 
१४४००.०० १७४२.०० १६२७५.०० ९९३९.०० २३८५.०० |__0.०० | १२३२४.०० १२२४.०० १५५०.०७ ८४४.८२ [| 222 | 9240.20 2600.33 
धारुर २३४५५.०० ३४६९.०० २७३१५.१६ १००६८.०० ५९.०० १०१३५.०० १९९३.६८ २६७१.४२ ८५५.७८ ८६७.६१ ३५३९.०३ 
[अंबाजोगाई | ५२३६१.०० ३६९०.०० ५६१४०.६० १४१७०.०० १६६५.०० १५८६३.०० ४४५०.६९ ५०९८.१५ १२०४.४५ १४९३.८० ६५९१.९५ 


बुलढाणा 


१४९००३ | ९०२१६.०० | ८९०१.०० ९९७३०.७६ ३४१७७.०० 8408.00 3232.00 ७६६८.३६ १५१३.१७ ९३१९.६३ २९०५.०५ ३६११.६८ १२९३१.३० 
४१०५५.१७ | oc | 8932.00 8020.02 | 200 | ४७३९.१२ ३४८९.६९ [0.०० | ३५४९.९० 
२६३९५.२० १७७१.८० ३७५.०० २८५४२.०० १७५९६.८० ११८१.२० १९०२८.०० २२४३.५९ ३०१.२१ २६२९.१७ १४९५.७३ ५६.२५ १७५२.७८ ४३८१.९६ 
धाराशिव ६७६४५.८० ६२७१.८० १३५२.४० ७५२७०.०० ४५०९७.२० ४१८१.२० ५०१८०.०० ५७४९.८९ १०६६.२१ ७१२०.३९ ३८३३.२६ २०२.८६ ४७४६.९३ ११८६७.३२ 


२७१०३.८० २४८२.२० १५६.०० २९७४२.०० १८०६९.२० १६५४.८० १९८२८.०० २३०३.८२ ४२१.९७ २७६०.९० १५३५.८८ २३.४० १८४०.६० ४६०१.५० 
१६४२५९ | १२११४४.८० | १०५२५.८० १८८३.४० १३३५५४.०० ८०७६३.२० ७०१७.२० ८९०३६.०० १०२९७.३१ १७८९.३९ १२५१०.४६ ६८६४.८७ ८३४०.३१ २०८५०.७७ 
६५४१८८ | ६६४४०२.३२ | २४३३१.६१ | ३५५८२.६६ ७२४३१६.५९ १८६९२१.६१ | ११८१९.१७ २०४०७७.२१ | ५६४७४.२० ४१३६.३७ | ८००६.१० ६८६१६.६७ | १५८८८.३४ १९०९८.२९ ८७७१४.९६ 
पुरंदर सासवड २१२९६.४ ४८०० ३६९१.६९ २९७८८.०९ १८१०.१९४ ८१६ ८३०.६३०२५ | ३४५६.८२४२५ ३४५६.८२४२५ 
बारामती २२२५९ ८४३७ ३१४७१ १८९२.०१५ १४३४.२९ १७४.३७५ ३५००.६८ ३५००.६८ 
शिरुर घोडनदी १४४२९.८५ ४६०३ १९०३२.८५ १२२६.५३७२५ | ७८२.५१ ° २००९.०४७२५ २००९.०४७२५ 
दौड १३७५० १४८१० २८५६० [__०__| |__०___| ११६८.७५ २५१७.७ |॥_०__| ३६८६.४५ ३६८६.४५ 
इंदापूर ८९३.०० १४८४३.०० | ०.०० | १५७३६.०० ४९६०.०० : ५२५८.०० ७५.९१ २५२३.३१ =a २५९९.२२ |__०.०० | ३४६७.७५ 
बाशी ४१९६३ २७०७०.०० २१९०.०० २५४२.०० ३१८०२.०० ४७७८.१२ १९१.२४ २८२.७५ 4242.99 2300.84 202.30 499.84 ३२४५.२० ४०६.१४ ३२.५१ ६३.६२ ५०२.२७ ३७४७.४७ 
माळशिरस १२३९८० ५९१४.१२ ६०९७५.५४ ९४२३.५३ ७६३१३.१९ १११३.०० २५४०१.९८ ४०४५.२६ ३०५६०.२४ ५०२.७० १०३६५.८४ २१२०.२९ १२९८८.८४ ९४.६१ ४३१८.३४ ९१०.१८ ५३२३.१३ १८३११.९६ 
सांगोला ११९३४२ ४४०६७.९१ २१५४३.८५ १४१९९.२० ७९८१०.९६ २४०६५.०२ १०३६१.८८ ५७६७.०० ४०१९३.९० ३७४५.७७ ३६६२.४५ ३१९४.८२ १०६०३.०५ २०४५.५३ १७६१.५२ १२९७.५८ ५१०४.६२ १५७०७.६७ 
करमाळा १०९९१३ २१८९२.७० ४५५८३.९० ६९७८.०० ७४४५४.६० ९९०५.२० ११७६०.०० २९९१.०२ २४६५६.२२ १८६०.८८ ७७४९.२६ १५७०.०५ १११८०.१९ ८४१.९४ १९९९.२० ६७२.९८ ३५१४.१२ १४६९४.३१ 
माढा १२४६५१ २९९९६.१० ३७५४७.७४ १११३७.४९ ७८६८१.३३ १५९१२.८८ १५२०१.८२ ४७२४.९७ ३५८३९.६७ २५४९.६७ ६३८३.१२ २५०५.९४ ११४३८.७२ १३५२.५९ २५८४.३१ | १०६३.१२ | ५०००.०२ १६४३८.७४ 
Bawa Wa मरळ ळय डया 
१२४१६.०० ६१३६.०० १८५९०.०० ७९२.०० ११८४.०० १०५५.३६ १०४३.१२ २१०७.०३ शु २२४१.१० 
७५०१.०० ४४९७.०० |. ०.०० | ११९९८.०० १८१०.०० | ०.०० | ३१४०.०० ६३७.५९ ७६४.४९ k= 9802.06 k= i १७८२.०३ 


हातकणंगले ५९१०.०० |__0.०० | | 20 | ५९१०.०० | 200 | [| e200 | [| 900 | [| 220 | [| 222 | 


सातारा 


| ०.०० | 


|. ०.०० | 


[ occ | 


ka [occ | =a 


[ 220 | 


गडहिंग्लज ४७३०.०० ०.०० ०.०० ४७३०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 
Pee es ce <= = 

शिराळा ११६३२.०० |__0.०० | ० |__०.०० | ० ११६३२.०० [| 20 | | 220 | ० |__0.०० | [| 2.00 | १०६५.७६ |__0.०० | [| 200 | १०६५.७६ |__0.००__| |__0.0० | 

कडेगाव ८३६८.७० [200 | [occ | ८३६८.७० ७०४.४८ [oc | [ovo | ७०४.४८ ७११.३३ ७११.३३ [222 | 


0 न 
ko [ 220 | 


खानापूर विटा ५५७८.३५ |__०.००__| [ occ | 440.34 ४८८९.८७ |__०.००__| [cnc | ४८८९.८७ ४७४.१५ ४७४.१५ [220 | 
मिरज ५१४५.५४ ° [ eco | 4984.48 209.33 [ onc | ka ०० २७१.३३ ४३९.५० | occ | k= ०० ४३९.५० ०.०० 


BE ॥07058000970र्‍:57107:0.2 = = 
९९९९२२ | २६२८५०.६७ | २२५९६७.०३ | ४८७८४.९१ | ५३७६०२.६१ |. ६५४७८.०० | ६९५९६.९२ | 9293.00 | १५२८८७.९२ | २२४२५.०० १०९७६.६० ११८३१.४८ 


एकूण महाराष्ट्र राज्य २२३४९३४ | १३७०९५५.२३ | ३०७०४८.८६ | ९७२४५.०३ १७७५२४९.१२ ३६६९०१.२४ ९८५३४.६४ २५३१६.५४ ४९०७५२.४२ ११६६१३.८८ | ५२१९८.३१ | २१८८०.१३ १९०६९२.३२ १६७५०.८९ न ५३६३०.३९ २४४३२२.७१ 


०! 
० 


० ० 


1D REHABILITATION DEPARTMENT, 
(८64१1 3863097630722, postalCode=400032, 
/७22983085864778078571035410497595589193137800, 


